जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग या 
समितीवर नामनिर्देशित तसेच fears 
निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग, 

शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२०/प्र.क्र.५७/का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२१ 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्ग यांचे पत्र 
क्र.नियो/जिवायो/२०२०-२१/९६७, दि.१९/०१/२०२१. 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क)नुसार व पोटकलम 
(३) मधील (चार) (फ) येथिळ तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, तसेच 
जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांनी उपरोक्त आदेश सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर 
नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०१२५१५१७५७३४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 

Vrishali Sudarshan याण ०7” 


, St=M. 3, 
2.5.4.20=25d4ac46531a0b8: 30cf3a7e01 796f6ff68eFS0f84bfb06c72c3d0 
36, 
serialNumber=9f7a852ae24b1849db72e44f2a7 1ed89417f3120ed84a3603fd8 
a e 21bb3352ea20, cn=Vrishali Sudarshan Kale 
Date: 2021.01.25 15:25:19 +05'30" 


(वृषाली सु. काळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२०/प्र.क्र.५७/का-१४८१- अ, 


५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,सिंधुदुर्ग यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

७.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,सिंधुदुर्ग. 

९.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग,कोकण. 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग. 

११.जिल्हाधिकारी कार्यालय,सिंधुदुर्ग. 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२०/प्र.क्र.५७/का-१४८१- अ. 


शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२०/प्र.क्र. ५७/का-१४८१- अ, दि. २५ जानेवारी, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 
विधानमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाचे सदस्य:- 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
षि . | श्री.विनायक भाऊराव राऊत, लोकसभा | मु.पो.तळगाव,ता.माळवण,जि.सिंधुदुर्ग 
सदस्य 
२. । श्री.वेभव विजय नाईक, विधानसभा मु.पो.ता.कणकवली,जि.सिंधुदुर्ग 
सदस्य 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले विशेष निमंत्रित :- 
अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 
q । श्री.हरिश्चंद्र मोहन खोबरेकर मु.पो.वायरी भुतनाथ,टिकम 
शाळेनजीक,ता.मालवण,जि.सिंधुदुर्ग 
२ | श्रीमती.जान्हवी जगन्नाथ सावंत मु.पो.ओरोस,ता.कुडाळ,जि.सिधुदुर्ग 
3 श्री.सतीश जगन्नाथ सावंत मु.पो.कलमठ,बिरमोळे हॉस्पिटल 
शेजारी,ता.कणकवली,जि.सिंधुदुर्ग 
४ | श्री.संदेश भास्कर पारकर मु.पो.कणकवली शहर बाजारपेठ, 
ता.कणकवली,जि.सिंधुदुर्ग 
4 श्री.प्रफुल़ सुरेश सुद्रीक मु.पो.कळसुली,ता.कणकवली,जि.सिधुदुर्ग 
६  । श्री.बाबुराव दत्ताराम धुरी मु.पो.भिकेकोनाळ, 
कुंब्रल,ता.दोडामार्ग,जि.सिंधुदुर्ग 
७ श्री.विकास भालचंद्र सावंत मु.पो.माजगांव, ता.सावंतवाडी,जि.सिंधुदुर्ग 
८ __  श्री.अतुल सुरेडठा रावराणे मु.पो.आविर्णे,ता.वैभववाडी, जि.सिधुदुर्ग 
| ALERT जगन्नाथ कनयाळकर मु.पो.कुडाळ,ता.कुडाळ,जि.सिधुदुर्ग 


KKKKKKKKKKKKKKEKKKKEKKEKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


